उपसंचालक आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांचे 
अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय, 
लोणावळा जि. पुणे येथील १० अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.०६/आरोग्य-३अ, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १४ जानेवारी, २०२२. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय fea विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५.०२.२०२१. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. पदनि-२०२०/ प्र.क्र. ४४/ आ-३, दि. 
०७.०६.२०२१ 
३) शासन निर्ण ,वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१०.०८.२०२१. 
४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष३ /टे- 
१२/अस्थाई पदे /अपदे/१५४-५६/सन २१-२२, दि.०५.०१.२०२२ 
शासन निर्णय :- 
उपसंचालक आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांचे अधिपत्याखाळील उपजिल्हा रुग्णालय, 
लोणावळा जि. पुणे येथील १० अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचा प्रस्ताव आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने उपरोक्त अ.क्र. ४ येथील पत्रान्वये शासनास सादर 
केला आहे .सदर पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उपसंचाळक 
आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांचे अधिपत्याखाळील उपजिल्हा रुग्णालय, लोणावळा जि. पुणे येथील 
१० अस्थायी पदांना दि.०७.०६.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खाळीळ लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०२१-२०२२ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
अ.क्र लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन,(०१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 
प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयाचे उप जिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन (२२१०४६२४)” 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२२/प्र.क्र.०५६/आरोग्य-३अ 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- १५.०२.२०२१ 
व दि. १०.०८.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२२०११४१४४५४९४०१७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
D F F p A K DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=40fdba39a26dd429d5be80f9cd7699890 


6ed5012a776fbe5072661d97c2c5609, 
pseudonym=BF4C0C742439A64408C0621CD1FF 
33CD1AD8C6B9, 

serialNumber=C35 1F74FB3439ACA7 1466FCFBB2 


509C3310AE753E395A89FFA7C6E3887BOAADF, 
cn=DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
Date: 2022.01.14 17:16:22 +05'30' 


(दी. नि. केंद्रे) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 

२. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

४. सहसंचालक,आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक , पुणे 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

९. वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, लोणावळा 

१०.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

११.अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), 
सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 

१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३अ) 


पृष्ठ ४पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२२/प्र.क्र.०६/आरोग्य-३अ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२२/प्र.क्र.०६/आरोग्य-३अ, 
दिनांक- १४ जानेवारी, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र) 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
अस्थायी पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


उपजिल्हा रुग्णालय, 
लोणावळा जि. पुणे (१०० खाटा) 


| 


१) वैद्यकीय अधिक्षक, गट अ (१) 


२) वैद्यकीय अधिकारी (fre ) गट-अ (१) 


३) वैद्यकीय अधिकारी (स्रीरोग) गट-अ (9) 


४ वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग) 
गट-अ (१) 


५) वैद्यकीय अधिकारी (दंत डाल्य चिकित्सक) 
गट-अ (१) 


६) वैद्यकीय अधिकारी(अपघात कक्ष), गट -अ 
(२) 


७) अधिपरिचारिका (२) 


८) वरिष्ठ लिपिक (१) 


एकूण पदे १० 


एकूण 


1१ | 


१ 111 


पृष्ठ ४पैकी ४ 


